शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभुत /पायाभूत सुविधा या 
योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मधील कामात 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि-२०१८ /प्र.क्र११५/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर ,२०१८. 


वाचा:- शासन शुध्दीपत्रक ,अल्पसंख्यांक विकास विभाग, ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.४४/का.९, 
दिनांक ३० एप्रिल २०१६ 
शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन शुध्दीपत्राकानुसार बीड जिल्हयातील विकासकामांना खालीलप्रमाणे मान्यता 
देण्यात आली होती. 
जिल्हा तालुका | ग्रामपंचायतीचे नाव ' विकास कामाचे नाव ' मंजूर निधी (रु.लक्ष) 


बीड केज लाखा शादीखाना बांधणे १० लक्ष 


२. त्याऐवजी उपरोक्‍त आदेशात बीड जिल्हयातील खालीलप्रमाणे ग्रामपंचायत व विकास कामांच्या 
रकान्यामध्ये बदल करुन पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नावा विकासकामाचे नाव मंजुर निधी 


बीड केज कुंबेफळ कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधणे १० लक्ष 


३. सदर झासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्रशासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०१८१०१७१६०८०५८३१४ असा आहे.हा आदेश 
डिजीटलस्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१.मा.राज्यपालांचे सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०१८ /प्र.क्र११५/का.९ 


२.मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव, 

३.मा.मुख्य सचिव, महारष्ट्र शासन, 

४.अप्पर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

५. महाळेखपाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
६.महाळलेखपाल 9/2 (लेखापरीक्षा), मुंबई /नागपूर, 

७.अभिधान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

८.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

९.संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी,संबंधित जिल्हा परिषद 
१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,संबंधित जिल्हा परिषद. 

११. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचळनालय (प्रसिध्दीसाठी) 
१३.निवडनस्ती ( का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


